RNI No. MAHBIL 2012147976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ११ , अंक -६ ] 


शनिवार , मे १४ , २०२२ / वैशाख २४ , 


शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे ५ 


असाधारण क्रमांक ६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 
महाराष्ट्र , 
प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 

अधिसूचना 
क्रमांक भूसंपादन / कार्या -१ / एसआर -२८ / २०१ ९ / आरआर -२०६३ / २०२२.- ज्याअर्थी , सोलापूर महानगरपालिकेची विकास योजना ( दु.सु. ) ( यापुढे 
" उक्त विकास योजना / सुधारित विकास योजना " म्हणून संबोधिलेली ) शासनाने नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस / १७०१ / २७३५ / 
प्र.क्र .४१०३ / युडी -१३ , दिनांक २८ ऑक्टोबर २००४ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३१ पोट - कलम 

, 
( १ ) अन्वये ( यापुढे " उक्त महाराष्ट्र अधिनियम " म्हणून संबोधि 

संबोधिलेला ) मंजूर केली 

मंजूर केली असून , ती दिनांक १५ डिसेंबर २००४ पासून अमलात आले आहे ; 
ज्याअर्थी , सोलापूर महानगरपालिका अंतर्गत जुना बोरामणी नाका ते मोरारका बंगला फ्लाय ओव्हर सेक्शन - २ पर्यंतचा प्रकल्प संपूर्णपणे 
सोलापूर महानगरपालिका शहर हद्दीतून जात आहे . राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या सेक्शन - २ प्रकल्प , शहरातील 
२१.०० मीटर रुंदीच्या विकास योजना रस्त्यावरून प्रस्तावित असून या फ्लाय ओव्हरमधील जंक्शनचे ठिकाणी आवश्यक रस्ता रुंदी ४१.०० मीटर 
इतकी नियोजित असल्याने , अस्तित्वातील २१.०० मीटर विकास योजना रस्त्याच्या रुंदीमध्ये वाढ प्रस्तावित केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासन , नगर विकास 
विभागाकडील अधिसूचना निर्णय क्रमांक टीपीएस -१७१८ / ९ ४० / प्र.क्र . २८१ / १८ / नवि -१३ , दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक 

९ , 
नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( २ ) अन्वये राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण , सोलापूर अंतर्गत सोलापूर शहरातील फ्लाय ओव्हर 
सेक्शन - २ साठीच्या प्रस्तावित रस्ता रुंदीच्या आखणीप्रमाणे अस्तित्वातील रस्त्याच्या रुंदीत वाढ करण्यास मान्यता दिलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी , सोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेली जमीन ( यापुढे " उक्त जमीन " म्हणून संबोधिलेली ) उक्त सुधारित सोलापूर विकास योजनेत 

- २ , जुना बोरामणी नाका ते मोरारका बंगलापर्यंत फ्लाय ओव्हर या प्रस्तावाने बाधित होत आहे ( यापुढे " उक्त सार्वजनिक प्रस्ताव " म्हणून 
संबोधिलेली ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सोलापूर महानगरपालिकेने ( यापुढे " उक्त महानगरपालिका " म्हणून संबोधिलेली ) उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ 
पोट - कलम ( १ ) अन्वये उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रस्तावासाठी संपादन करणेबाबत शासनाकडे अर्ज केला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास व सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांनी उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १५१ , पोट - कलम 
( १ ) खाली काढलेल्या अधिसूचना क्रमांक टीपीएस / २१७५ / ५१०६ / युडी -७ , दिनांक ३ मार्च १ ९ ७ ९ अन्वये मंजूर विकास योजनेत सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
निर्दिष्टित करण्यात आलेल्या जमिनीबाबतच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ , पोट - कलम ( १ ) ( २ ) व ( ४ ) खालील राज्य शासनाने 
वापरावयाच्या शक्ती जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त जमीन उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२५ मधील तरतुदीनुसार उक्त सार्वजनिक प्रस्तावासाठी आवश्यक 
असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी , सोलापूर , यांची खात्री झाली आहे ; 


सेक्शन - २ , 


( 
9 
) 


एच -६४ , भाग एक - असा . ( पु.वि.पु . ) - ६ 


२ 


J 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - असाधारण -- पुणे विभागीय पुरवणी , १४ मे २०२२ / वैशाख २४ , शके १ ९ ४४ 
आणि ज्याअर्थी , उक्त जमिनीच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या नुकसान भरपाईची रक्कम संपूर्णपणे उक्त महानगरपालिकेने अदा करावयाची 
आहे 

आणि ज्याअर्थी , उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ , पोट - कलम ( २ ) मध्ये निर्दिष्टित केलेली कालमर्यादा उलटून गेलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना ( तिसरी सुधारणा ) अधिनियम , २०१५ च्या नियम ५ ( दोन ) नुसार 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ अंतर्गत विकास योजनेतील आरक्षित जमिनीचे संपादन करताना भूमी संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( यापुढे " उक्त संपादन अधिनियम " म्हणून संबोधिलेला ) 
मधील कलम ४ ते १५ ( दोन्हीसह ) ला सूट दिली आहे . सदरचा अधिनियम , महाराष्ट्र शासन राजपत्रात असाधारण क्रमांक ७१ , दिनांक ३१ डिसेंबर 
२०१५ , रोजी प्रसिद्ध झालेला आहे आणि म्हणून उक्त संपादन अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनीची आवश्यकता आहे , असे सरळ याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ च्या अधिसूचनेद्वारे केलेले भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) अधिनियम , २०१३ च्या , नियम १७ अनुसार या संपादन प्रकल्पातील बाधित कुटुंबे ही उक्त 
संपादन अधिनियमाच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या अनुसूचीनुसार पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीचे घटक म्हणून विचार केला जाण्यासाठी पात्र नाहीत . 

त्याअर्थी , शासनाने प्रदत्त केलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ , पोट - कलम ( ४ ) सह उक्त संपादन 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ अन्वये जिल्हाधिकारी , सोलापूर असे घोषित करतात की , उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रस्तावाच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक 


, 


, 


" 


आहे ; 


उक्त जमिनीच्या संबंधात यापुढे करावयाच्या सर्व संपादनाच्या कार्यवाहीबाबत , जिल्हाधिकाऱ्यांची कामे पार पाडण्याकरिता उक्त संपादन 
अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( ग ) अन्वये याद्वारे भूमी संपादन विशेष अधिकारी , विशेष घटक , सोलापूर यांची नेमणूक करण्यात येत आहे . त्याचप्रमाणे 
उक्त जमिनीच्या संपादनाची कार्यवाही उक्त सार्वजनिक प्रस्तावाच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक ती कार्यवाही सुरू करावी असे निदेश देण्यात येत आहेत . 

उक्त जमिनीचे सर्वे क्रमांक , संपादनाचे क्षेत्र , जमिनीचे नकाशे इत्यादी कागदपत्रे भूमी संपादन विशेष अधिकारी , विशेष घटक , सोलापूर , डॉ . 
कोटणीस हॉल , पहिला मजला , शुभराय आर्ट गॅलरीजवळ , पार्क चौक , सोलापूर - ४१३ ००१ यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळांत 
पाहण्यासाठी उपलब्ध आहेत . 

अनुसूची 
सोलापूर महानगरपालिका 

सोलापूर महानगरपालिका , जिल्हा सोलापूर 
न.भू.क्र . / अं.भू.क्र . 

संपादित क्षेत्र 

संपादनाचे प्रयोजन 


अ.क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


चौ . मी . 


१ 


फा.प्लॉ.नं .६ / ९टीपीर 


३०.९ ७ 


जुना बोरामणी नाका ते मोरारका बंगला 


२ 


फा.प्लॉ.नं .६ / १७ 


३१.१३ 


( फ्लाय ओव्हर सेक्शन -२ ) 


३ 


फा.प्लॉ.नं .६ / १८ 


७४.९ ५ 


४ 


फा.प्लॉ.नं .६ / १ ९अ 


१०७.६५ 


५ 


फा.प्लॉ.नं .६ / २५ 


५७.२५ 


६ 


फा.प्लॉ.नं .६ / २६ 


४१.१२ 


७ 


फा.प्लॉ.नं .६ / २७ सी 


२ ९ .५७ 


८ 


फा.प्लॉ.नं .६ / २७ डी 


३२.७२ 


९ 


फा.प्लॉ.नं .६ / ३० अ 


६.५८ 


१० 


फा.प्लॉ.नं .६ / ३० बी 


७.७ 


११ 


फा.प्लॉ.नं .७ बी / ४६ 


२ ९.९ २ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - असाधारण -- पुणे विभागीय पुरवणी , १४ मे २०२२ / वैशाख २४ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची -चालू 


अ . क . 


न.भू.क्र . / अ.भू.क्र . 


संपादित क्षेत्र 


संपादनाचे प्रयोजन 


१ 


२ 


४ 


चौ . मी . 


. 


१२ 


फा.प्लॉ.नं .७ बी / २२ 


११६.५ 


जुना बोरामणी नाका ते मोरारका बंगला 


१३ 


फा.प्लॉ.नं .७ बी / २१ 


३४१.१ 


( फ्लाय ओव्हर सेक्शन -२ ) 


१४ 


फा.प्लॉ.नं .७ बी / २० 


४ ९ .८२ 


१५ 


फा.प्लॉ.नं .७ बी / १ अ 


२३६.८१ 


१६ 


फा.प्लॉ.नं .७ बी / १ ब 


२३६.८१ 


१७ 


फा.प्लॉ.नं .५ / १ अ 


३३०.५ ९ 


१८ 


फा.प्लॉ.नं .५ / १ ब 


१ ९ .५८ 


१ ९ 


फा.प्लॉ.नं.९ / १ / १ B 


४३७ ९ .८८ 


२० 


फा.प्लॉ.नं.९ क 


१४१०.८ ९ 


२१ 


फा.प्लॉ.नं.९ / १८० 


२७८.७ 


२२ 


फा.प्लॉ.नं.९ / १७ ९अ 


२४४.१६ 


२३ 


फा.प्लॉ.नं.९ / १६३ 


२४१.१२ 


२४ 


फा.प्लॉ.नं.९ / १६२ 


२००.४७ 


२५ 


फा.प्लॉ.नं.९ / १३० 


३२.४ 


२६ 


फा.प्लॉ.नं .१२ 


१२५८.१ 


२७ 


फा.प्लॉ.नं .१५ अ / १ 


६४२.४३ 


२८ 


फा.प्लॉ.नं .२२ 


७६२०.७५ 


२ ९ 


फा.प्लॉ.नं .२७ 


११०७.४५ 


३० 


फा.प्लॉ.नं .२८ / A / ५ / १ 


३०२.२५ 


३१ 


फा.प्लॉ.नं .२८ / A / ५ / २ 


२४३.५५ 


३२ 


फा.प्लॉ.नं .२८ / A / ५ / ३ 


१४०.१ 


३३ 


फा.प्लॉ.नं .२८ / A / ४ 


२३.९ ३ 


३४ 


फा.प्लॉ.नं .४० 


४४८६.७२ 


३५ 


फा.प्लॉ.नं .३७ / २८० / २ 


१०४.९ १ 


३६ 


फा.प्लॉ.नं .३७ / २८० ब 


१०८.०४ 


३७ 


फा.प्लॉ.नं .३७ / २८० क 


९९ .६७ 


३८ 


फा.प्लॉ.नं .३७ / २८० ड 


९ ०.८४ 


३ ९ 


फा.प्लॉ.नं .३७ / २७ ९ 


११६.६३ 


४० 


फा.प्लॉ.नं .३७ / २७८ / अ 


४७.९ १ 


४१ 


फा.प्लॉ.नं .३७ / २७८ / ब 


४०.५८ 


४ 


} 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - असाधारण -- पुणे विभागीय पुरवणी , १४ मे २०२२ / वैशाख २४ , शके १ ९ ४४ 

९ 
अनुसूची - चालू 
न.भू.क्र . / अ.भू.क्र . 

संपादित क्षेत्र 

संपादनाचे प्रयोजन 


अ.क. 


१ 


२ 


३ 


४ 


चौ . मी . 


४२ 


फा.प्लॉ.नं .३७ / २७७ 


५७.४५ 


जुना 

बोरामणी नाका ते मोरारका बंगला 


४३ 


फा.प्लॉ.नं .३७ / २७६ 


४४.३५ 


( फ्लाय ओव्हर सेक्शन -२ ) 


४४ 


फा.प्लॉ.नं .३७ / २७५ 


३२.४७ 


४५ 


फा.प्लॉ.नं .३७ / ३० ९ ते ३१२ / १ अ 


१७.९ २ 


४६ 


फा.प्लॉ.नं .३७ / ३० ९ ते ३१२ / १ ब 


१३.९ ५ 


४७ 


फा.प्लॉ.नं .३७ / ३० ९ ते ३१२/२ 


८.२१ 


४८ 


फा.प्लॉ.नं .३७ / ३० ९ ते ३१२/३ अ 


६.६२ 


४ ९ 


फा.प्लॉ.नं .३७ / ३० ९ ते ३१२/३ ब 


४.७५ 


५० 


फा.प्लॉ.नं .३७ / ३१५ 


३३.६६ 


५१ 


सि.स.नं .५२ 


५२८.३६ 


५२ 


सि.स.नं .५३ / १ 


१३८.७ ९ 


५३ 


सि.स.नं .५३ / ८ 


२ ९.९ ७ 


५४ 


सि.स.नं .५३ / ९ 


४५.७६ 


५५ 


सि.स.नं .५४ / अ / १ 


११३.९ 


५६ 


सि.स.नं .५४ / ब 


११७.०३ 


५७ 


सि.स.नं .५५ ब 


२१६.६ ९ 


५८ 


सि.स.नं .५६ अ 


८४३.५७ 


५ ९ 


सि.स.नं .५६ ब 


६० 


सि.स.नं .५६ क 


६१ 


सि.स.नं .५६ ड 


६२ 


सि.स.नं .५१ / ३ / ३० 


१३८.७३ 


६३ 


सि.स.नं .५८ 


६७७३.०२ 


६४ 


सि.स.नं .६६ 


२८५.६५ 


६५ 


सि.स.नं .६३ 


५५८.२ ९ 


६६ 


सि.स.नं .२०१ / १५ 


३ ९ .८ ९ 


६७ 


सि.स.नं .२०१ / १६ 


१८.१२ 


६८ 


सि.स.नं .२०१ / १७ 


२६.०२ 


६ ९ 


सि.स.नं .२०१ / १८ 


३१.१७ 


७० 


सि.स.नं .२०१ / १ ९ 


३२.७ ९ 


७१ 


सि.स.नं .२०१ / २० 


१ ९.९ ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - असाधारण - पुणे विभागीय पुरवणी , १४ मे २०२२ / वैशाख २४ , 


शके १ ९ ४४ 


५ 


अनुसूची- चालू 

संपादित क्षेत्र 


अ . क . 


न.भू.क्र . / अ.भू.क्र . 


संपादनाचे प्रयोजन 


१ 


२ 


४ 


चौ . मी . 


७२ 


सि.स.नं .२०१ / २१ 


२३.५३ 


जुना बोरामणी नाका ते मोरारका बंगला 


७३ 


सि.स.नं .२०१ / २२ 


१ ९ .५३ 


( फ्लाय ओव्हर सेक्शन -२ ) 


७४ 


सि.स.नं .२०१ / २३ 


२४.५ 


७५ 


सि.स.नं .२०१ / २४ 


३६.५ ९ 


७६ 


सि.स.नं .२०१ / २५ 


४०.३६ 


७७ 


सि.स.नं .२०१ / २६ 


२४०.९ ५ 


७८ 


सि.स.नं .२०१ / २७ 


३५.५७ 


७ ९ 


सि.स.नं .२०१ / २८ 


३०.७७ 


८० 


सि.स.नं .२०१ / २ ९ 


२४.९ ४ 


८१ 


सि.स.नं .२०१ / ३० 


२ ९ .६ ९ 


८२ 


सि.स.नं .२०१ / ३१ 


३१.६२ 


८३ 


सि.स.नं .२०१ / ३२ 


३८.२४ 


८४ 


सि.स.नं .२०१ / ३३ 


५४.२३ 


८५ 


सि.स.नं .२०१ / ३४ 


७३.२७ 


८६ 


सि.स.नं .२१६ 


२२७१.७८ 


८७ 


सि.स.नं .२२२ 


६७५.५७ 


८८ 


सि.स.नं .२१७ / १ अ 


१८१.०३ 


मिलिंद शंभरकर , 
जिल्हाधिकारी , सोलापूर . 


सोलापूर , १२ मे २०२२ . 

मे 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


